जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील 
कार्यालयीन अधीक्षकांची शासन स्तरावरील दिनांक ३१ डिसेंबर, 
२०१७ अखेरची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१७/ प्र. क्र. ४५६/ आस्था (अतांत्रिक) 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 8 जून, २०१९ 


वाचा:- शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक १५ मे, २०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील कार्यालयीन अधीक्षकांची दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१७ अखेरची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची वाचा येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

त्यातील ज्येष्ठता क्रमांक २९३ ते २९७ येथील अधीक्षकांची नावे त्यांच्या मूळ ज्येष्ठतासूचीमध्ये नमूद केलेल्या तपशीलासह 
खाली नमूद केलेल्या ज्येष्ठता क्रमांकानुसार वाचण्यात यावीत. 


ज्येष्ठता क्रमांक नाव ज्येष्ठतेचा दिनांक 
२९३ श्री. मोहन मुरलीधर वराडे २३-०५-२०१६ 
२९४ श्रीमती लता भिमराव रिठे २६-०५-२०१६ 
२९५ श्री. रमेश बाबुराव लहाने २६-०५-२०१६ 
२९६ श्री. रामदास धर्मा कचरे ३०-०५-२०१६ 
२९७ श्रीमती तारा अहिरकर ०१-०६-२०१६ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून 
त्याचा संकेताक २०१९०६०४१७०८५०६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vilas Mahadeorao 
Rajurkar 
Date: 2019.06.04 17:16:15 +05'30' 


(वि. म. राजुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
प्रत माहितीसाठी सादर. 

१. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सह/ उपसचिव (सेवा), (प्रशा), (आस्था) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अवर सचिव (आस्था), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आस्था अतांत्रिक) संग्रहार्थ. 


